राज्य योजना सन २०२३-२४ 

वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ २२३२) 
अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. SYS ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक -: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक१२ .०४.२०२३. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी १२.२३/प्र.क्र. ३९०/फ-१, दिनांक 
०२.०२.२०२४ 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ८३/९६९/२०२३-२४, दिनांक ०२.०२.२०२४. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ८३/१०२१/२०२३-२४, दिनांक १३.०२.२०२४. 
६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. १०/२४/कोषा. प्रशा.५, दिनांक 
१४.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता वन्यप्राणी अपंगाळलयाची स्थापना (२४०६ 2232) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. ८८००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भक्र. १, ४व ६ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2023 
ला अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. 
३. संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये पुणे वन विभागातील भांबुर्डा वनपरिक्षेत्रामधील मौजे 
बावधन स.नं. २१ येथील वन्यप्राण्यांकरीता ट्रांझिट ट्रिटमेंट सेंटरमधीलळ फिलाईन गटातील प्राण्यांकरीता 
रु. ४,५४,१७,९०४/- तसेच सरपटणा-या गटातील प्राण्यांकरीता पिंजरे याकरीता रु.१,५७,८५,७६७/- 
इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक 
३व ४ च्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ करीता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वन्यप्राणी अपंगाळयाची स्थापना (२४०६ २२३२) या योजनेतंर्गत 
रू. ४२२.७७६ लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय 
घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १, ४ व ६ चे परिपत्रक विचारात घेता संदर्भ क्रमांक २ चा शासन 
निर्णय व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्रमांक ३ व ५ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना 
(२४०६ २२३२) या लेखाशिर्षातर्गत रु. १०३४.७९ लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार 
खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


सदर योजनेवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीव, पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत, 
राज्य योजनांतर्गत योजना (००) (१०) वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ २२३२) अंतर्गत 
उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 

॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

॥. कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा GAAS असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब करुन 
अथवा Ge पोर्टलवर आव्यक ती प्रक्रिया राबवून खरेदीची प्रकिया करण्यात यावी. या 
अनुषंगाने वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. १०/२४/कोषा. प्रशा.५, 
दिनांक १४.०२.२०२४ चे काटेकोर पालन करावे. 

४. शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील कार्यबाबींवर वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना 
(२४०६ २२३२) या योजने व्यतिरीक्त इतर योजनेमधून निधी खर्च होणार नाही याची कृपया दक्षता 
घ्यावी. 

V. सदर कामे करताना भारतीय वन अधिनियम, १९२७, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ व 
वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० तसेच राष्ट्रीय प्राणी संग्रहायळयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग 
होणार नाही व आवश्‍यक ती परवानगी घेतली ASAT आहे ह्याची दक्षता घ्यावी. 

४. प्रस्तावात नमूद ज्या कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मंजूरी मिळाली आहे त्यावरच 
वितरीत अनुदान खर्च होईल याची खातरजमा करण्यात यावी. 

vi. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 

५. प्रस्तावित असलेल्या बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. कोणत्याही प्रकारची 
वित्तीय अनियमितता होऊ न देण्याचीही जबाबदारी त्यांची असेल. 

ix. सदर योजनेच्या अनुषंगाने विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे व वित्त विभागाने 
वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 


अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 
x. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३, क्रमांक - अर्थसं- 


२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- 
संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. १०/२४/कोषा. प्रशा.५, दिनांक १४.०२.२०२४ चे काटेकोर पालन करावे. 
२. wean frre fad विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२.०४.२०२३, क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४ व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक:- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. १०/२४/कोषा. प्रश्ा.५, दिनांक १४.०२.२०२४ ला अनुलक्षून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥8१॥8/9५9॥॥9.090९.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१४३८३५३७१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
SIDDESH TUKARAM ल 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e31 


8f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Mah. hi 
S AWA R D E KA R serial INumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DB0D 

D8E284883B7BD7FA74DA65D, =SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 
Date: 2024.02.23 14:48:15 +05'30' 

(सिध्देश सावर्डेकर) 

विशेष कार्य अधिकारी 

महसूल व वन विभाग 


प्रत, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई/पूर्व, नागपूर 

५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर/पुणे. 

७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर / सह्याद्री व्याघ्र 
प्रकल्प, कोल्हापूर. 

८. वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर / धुळे. 

९. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ब्रम्हपूरी/जळगाव/वर्धा/परतवडा. 

१०.उपसंचालक (बफर), ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 

११.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

१२. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


333333 


Cc ww A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
अ. aa ee वितरीत 
डत वनवृत्त वन वि ane 
क्र. रककम 
मु.व.सं. (प्रा.) पुणे पुणे वन विभागातील भांबुर्डा वनपरिक्षेत्रामधील 
मौजे बावधन स.नं. २१ येथील वन्यप्राण्यांकरीता 
: ट्रांझिट ट्रिटमेंट सेंटरमधील फिलाईन गटातील ६१२.०३ 
प्राण्यांकरीता तसेच सरपटणा-या गटातील 
प्राण्यांकरीता पिंजरे 
व.सं. सह्याद्री व्याघ्र सह्याद्री BAT प्रकल्प (चांदोली अभयारण्य) 
२ प्रकल्प, कोल्हापूर १२९ .७७ 
प्रकल्प, कोल 
प व.सं. ताडोबा-अंधारी उप संचालक (बफर) गी 
व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर न 
1 व.सं. (प्रा, नागपूर उप वनसंरक्षक (प्रा.) वर्धा ३८.५९ 
पु व.सं. (प्रा) धुळे उप वनसंरक्षक (प्रा. जळगाव (TTC) १५५.१८ 
६ | मु.व.सं. AT), चंद्रपूर उप वनसंरक्षक (प्रा. ब्रम्हपूरी ९.०४ 
मु.व.सं. मेळघाट व्याघ्र मेळघाट (प्रा, परतवडा 
9 eae अमरावती २२.८० 
ल्प, , 
एकुण | १०३४.७९ 


KKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


